गावोगावी इंटरनेटच्या सुविधा पोहचण्यासंदर्भात 
"डिजिटल इंडिया" या योजनेअंतर्गत "GROUND 
BASED TOWER ॥७) HOISTING OF 
EQUIPMENT" या प्रयोजनासाठी भारत संचार निगम 
लिमिटेड (BSNL) यांना जागा उपलब्ध करून 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- जमीन-२०२२/प्र.क्र.१८८/ज-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- २९ नोव्हेंबर, २०२२ 


संदर्भ:- 
१. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ मधील कलम ४०. 
२. महाराष्ट्र जमीन महसूल (सरकारी जमिनीची विल्हेवाट लावणे), नियम १९७१ 
मधील नियम ६ व नियम ३१. 
३. महाप्रबंधक, भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) यांचे पत्र H.No.MHCO- 
NOCM/92(99)/2/2022-O/OPGM CM, दि.१६/०८/२०२२ 


प्रस्तावना:- 
इंटरनेट सुविधांपासून वंचित राहिलेल्या राज्यातील एकूण २३८६ गावांमध्ये ४७ 
सर्व्हीसेसच्या सेवा उपलब्ध करुन देण्यासाठी केंद्र शासनामार्फत योजना राबविण्यात येत 
असून दि. ०९ डिसेंबर २०२३ रोजी पर्यंत योजना पूर्णत्वास नेण्याचे लक्ष्य आहे व उपरोक्त 
प्रयोजनासाठी गावोगावी इंटरनेटच्या सुविधा पोहचण्यासंदर्भात “डिजीटल इंडिया” बाबतच्या 
मा. पंतप्रधान महोदयांच्या दूरद्ष्टीनुसार सदर कार्यक्रम राबविणे कामी दि. २७ जुलै २०२२ 
रोजी मा. पंतप्रधान महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली दि. २७ जुलै २०२२ रोजी झालेल्या 
मंत्रीमंडळाच्या बैठकीतील निर्णयास अनुलक्षून मुख्य महाप्रबंधक, BSNL यांनी दि. १६ ऑगस्ट 
२०२२ च्या पत्राद्वारे सादर केलेला महाराष्ट्रातील दूरक्षेत्रातील (remote villages) २३८६ 
विशिष्ट गावांमध्ये "GROUND BASED TOWER AND HOISTING OF EQUIPMENT" aT 
प्रयोजनासाठी २०० चौ.मी. जागा ही विना मोबदला उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय:- 
भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) या केंद्रशासनाच्या संस्थेस दूरक्षेत्रातील 
गावांमध्ये दूरसंचार व इंटरनेट सेवा पुरविणे या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमीन उपलब्ध 


करण्याच्या अनुषंगाने पुढीलप्रमाणे शासन निर्णय घेणेत येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः जमीन-२०२२/प्र.क्र.१८८/ज-१ 


अ) "GROUND BASED TOWER AND HOISTING OF EQUIPMENT" या 
प्रयोजनासाठी परिशिष्ट "अ" येथे नमूद केलेल्या सर्व गावांमध्ये २०० चौ.मी. 
निर्बाध्यरित्या उपलब्ध असलेली खुली जागा अथवा गायरान जमीन विनामूल्य 
उपलब्ध करुन देण्यास जिल्हाधिकारी यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 
जिल्हाधिकारी यांचेकडे असे प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी यांनी १५ 
दिवसांत जमीन मंजूरी व Tower उभारणीस मंजूरी देणे आवश्‍यक राहील. 

ब) "GROUND BASED TOWER AND HOISTING OF EQUIPMENT" या 
प्रयोजनासाठी उपलब्ध करुन देण्यात येणाऱ्या २०० चौ.मी. जागेस ऊर्जा 
विभागाने MSEDCL च्या निधीतून प्राधान्याने २ ते ३ महिन्यांच्या कालावधीत 
पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन वीज पुरवठा व जोडणी देण्यात यावी. त्यानंतर 
वीज वापरानुसार मासिक देयक उपभोक्ता यांनी भरावे. 

क) "GROUND BASED TOWER AND HOISTING OF EQUIPMENT" या 
प्रयोजनासाठी उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या २०० चौ.मी. या जागेपर्यंत 
OFC केबल टाकण्यासाठी रस्त्याचा वापर (Right of Way) उपलब्ध करुन 
देण्याबाबत BSNL ने 070 केबल टाकण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या 
तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिपत्याखालील रस्ते पूर्ववत 
करण्याच्या अटीच्या अधीन राहून उपरोक्त प्रयोजनासाठी उपलब्ध करून 
दिलेल्या जागेपर्यंत OFC केबल टाकण्यासाठी रस्त्याचा वापर (Right of 
Way) विनामूल्य उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

ड) ऑप्टिकळ फायबर(050) केबलसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून 
आकारण्यात येणा-या नाममात्र भाड्यातून पूर्ण सूट देण्यात येत आहे. 
इ) "GROUND BASED TOWER AND HOISTING OF EQUIPMENT" या 
प्रयोजनासाठी दुरक्षेत्रातील टॉवर उभारणीसाठी संबंधित जिल्हयाचे 
जिल्हाधिकारी हे "नोडल अधिकारी" म्हणून समन्वय साधतील. 


०२. सदर शासन Pog हा वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्यांचेकडील अनौपचारीक संदर्भ 
क्र.३०७/२०२२/व्यय-९, दिनांक १०/११/२०२२ अन्वये आणि दि. २९/११/२०२२ च्या मा. मंत्रीमंडळ 
बैठकीतील निर्णयाच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः जमीन-२०२२/प्र.क्र.१८८/ज-१ 


सदर शासन निर्णय शासनाच्या www.maharashtra.gov.in UT संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून, त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२२११२९१९१८२८०११९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


SUHAS MADHAV 
MAMDAPURKAR 
(सुहास ममदापूरकर) 
- सोबत - परिशिष्ट - "अ अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 


१) मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४) मा.मंत्री (महसूल), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

६) अपर मुख्य सचिव, (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७) अप्पर मुख्य सचिव (ग्राम विकास विभाग), मंत्रालय, मुंबई 

८) अप्पर मुख्य सचिव (सार्वजनिक बांधकाम विभाग), मंत्रालय, मुंबई 

९) प्रधान सचिव (नवि-२), (नगर विकास विभाग), मंत्रालय, मुंबई 

१०) प्रधान सचिव (ऊर्जा विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

११) प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

१२) अपर मुख्य सचिव (महसूल, मुद्रांक शुल्क व नोंदणी), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
१३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर. 

१४) महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर. 

१५) जमाबंदी आयुक्‍त आणि संचालक, भूमी अभिलेख, पुणे. 

१६) नोंदणी महानिरिक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१७) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई. 

१८) सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग. 

१९) सर्व विभागीय आयुक्त. 

२०) सर्व जिल्हाधिकारी. 

२१) सर्व सहसचिव/उपसचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

२२) सर्व अवरसचिव/कक्ष अधिकारी, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 

२३) सहसचिव G-9), यांचे स्वीय सहायक, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
२४) निवड नस्ती (ज-१). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


महसूल व वन विभाग शासन निर्णय क्र. जमीन-२०२२/प्र.क्र.१८८/ज-१, दि. २९ नोव्हेंबर, २०२२ 


सोबतचे 
परिशिष्ट "अ" 

| $४ | District | 
ee eee 
eee क्क eee eh ae 
Ene ee 
ee Ste 
५७ कय Nagar 
a ee कतल Baar a 
|__| Pathardi 2 र्वणक्ल्क 
छा 
pee AS fT ee oe ieee See 
ee | eee ees 
|_| 
घा लनल 
a ae, en ee Se | ननक ees 
Pa PEs 
> geet | Pate are | eS | 
ER RE ea eres | ee ee 
Be ee 
eee = gard 
eee ea 8 ee es | ee 
een = 
६... Ee eee ee 
35 || Nandgaon-Khandeshwar | 2s 
er Te rae eal. Some ea aca 0-0 कलन 
ay 

ce eae as Fn ee ee ee 27) 
SS Sas 


43 | | Khuldabad 
Rinne one 
es TOTAL he a 


ae aS 
|_| Lakhandur 
TOTAL 
6.1 Ambejogai 
v छळ 
ह 
°** 


74 | | Chik 
|_| Jalgaon (Jamod) 


बल्क” 


ee 


adchiroli 


1-1 १४५.) ays 
ape rt “a 
6! od} 0d} od 


4 


tin ९ | य 
3०८०० 
2102114211: 


10.5 


शिका 


22 


| it 


नि 


डड न 
8६ 34 


0.1 
10,11 


1 


J 


~ 
5 
8 
ov 
डौ 
र 


ठु 


1 र] 


a ° 


Oo 
w न्न न्या its] td ALNT™®M 
(= कट ek ? ग : 9 ed yd ay a fa) "1! 0४| "१ stent HSI Ss 
+ ron fo) o fo} pal eed fee i Ni ala Ni mi (00) a 


भर . “ह 


Nandurbar 


smanabad 


ighar 


18. 
19.1 
19.2 

20.1 
22.3 
2 


ww 


(> 


Village count 


i 
; 


St 


Lela} a| | sl ml oln| ००६ 
+ च्य t 
™m क्षी m 


ih 
‘I 


é. 


र्क 
° 


910 


Maregaon 


Sawantwadi 
Vaibhawadi 
eee * हितच;......... 170 
EE: a 
| Armbarneth Ti 


fapur 


Thane 


Si ndhudurg 
Yavatmal 


4 iN = Wi wp rR], ayn 
a fol ko! क्त क वि 
1 alm शे SISla| mio 


६» 


| 34.11 | 
et ee 


yy es ee ee 
ea a 


Grand Total ae as 


Y 


